महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : व्यशिअ-२०१७/(१७६/१७)/व्यशि-१ 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०१८. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/२०१८/७७, 
दिनांक १६ मे,२०१८. 


आदेठशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) मधीळ तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा गट-अ (तां) रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु.५,४००/- या वेतनश्रेणीतीळ महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) 
(ता) प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/ निरीक्षक, 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण /सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) (व)/व्यवस्थापक, यंत्र निगराणी 
पथक/परीक्षा यत्र/चर्मतज्ञ तथा अधीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्याची सन २०१७ मधील विनंती बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय 
पदस्थापना 
a २ 3 
7 . | श्री.के.एस.दरेकर निरीक्षक, 
प्राचार्य, औ.प्र. संस्था, माळेगाव, जि.पुणे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 


प्रादेशिक कार्यालय, पुणे. 


(श्री.व्ही.एस.पाटील यांच्या सेवानिवृत्तीने 


रिक्‍त झालेल्या जागी) 
२. श्री.जे.डी. कृष्णमुर्ती, निरीक्षक, 
प्राचार्य, औ. प्र.संस्था, माणिकडोह, जि.पुणे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 


प्रादेशिक कार्यालय, पुणे. 


(Raq जागी) 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१७/(१७६/१७)/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय 
पदस्थापना 
शतं २ 3 
३. श्री.अविनाडा तु.चिधे निरीक्षक, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
अधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 
प्रादेशिक कार्यालय, पुणे. 
(Raq जागी) 


२. सदरहू अधिकाऱ्यांची विनंती बदली असल्या कारणाने शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. बदलीझालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 
४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०९०५१२३१५१०८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sakharam Dina Kharat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
akharam (५५५ 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c6d 1f4d2e4 1 b8e84bb98ddddcac 


Dina (0१ 
(स.दि.खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
3) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर.(*) 
४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 
4) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळलकांमार्फत) 
६) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 
७) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचालकांमार्फत) 
८) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) निवडनस्ती (व्यशि-१). 


(* संचालकांमार्फत) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


